महाराष्ट्र शासन 


गृह विभाग 


शासन आदेश क्रमांक- आयपीएस-१७०९/प्र.क्र.२२२/पोल १, 
मंत्रालय, दिनांक २७ जुलै, २००९. 


संदर्भ:- १) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक /पोमसं / १ / 30 / 
सर्वसाधारण बदल्या-०९ / २००९, दिनांक २७.०५.२००९. 
२) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक /पोमसं / १ / १० / 
४ / वायवाय / ८९ / ०७, दिनांक २७.०५.२००९. 
३) पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई यांचे पत्र जा.क्र.पोआ / कक्ष-३(२) / १०२ / २००९, 
दिनांक २९.०५.२००९. 

४) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक / पोमसं / १ / १० / 
सर्वसाधारण बदली-०९ / २००९, दिनांक २३.०६.२००९ व दिनांक २४.०६.२००९. 
५) पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई यांचे पत्र जा.क्र.पोआ / कक्ष-३ / वआ / पोउ॒आ / १२१ / 

२००९, दिनांक २५.०६.२००९ 
६) पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई यांचे पत्र जा.क्र.पोआ / कक्ष-३ / वआ / पोउआ / १२२ / 
२००९, दिनांक २५.०६.२००९ व दिनांक २६.०६.२००९. 


शासन आदेश :- राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था व्यवस्थित राखण्याच्या दृष्टीने प्रशासकीय निकड 
विचारात घेऊन, महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱयांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५, कलम क्रमांक ४(४) व ४(५) मधील तरतूदींच्या अनुषंगाने, 
सक्षम प्राधिकारी यांच्या पुर्व मान्यतेने, राज्य पोलीस सेवेतील तसेच भारतीय पोलीस सेवेतील अपर पोलीस 
अधीक्षक/पोलीस अधीक्षक/पोलीस उप आयुक्‍त दर्जाच्या खालील अधिकाऱ्याच्या त्यांच्या नावासमोर 


दर्शविण्यात आलेल्या पदावर बदलीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहेत:- 


inl aaa अधिकाऱ्याचे pe oe ee — व सध्याची नियुक्‍ती नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 


५  श्री.एन. पी. म्हस्के, भापोसे, पोलीस अधीक्षक, नंदुरबार 
_ सुरक्षा अधिकारी, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, मुंबई 

२ | डॉ. आर. ए. free. aR, | पोलीस अधीक्षक, बुलढाणा पोलीस अधीक्षक, बुलढाणा | 
| _ पोलीस अधीक्षक, सिंधुदुर्ग | | 


| 


७ new pol VW PRANSFE& POSTING 2iterCR222.09 3? GT 27.07.2009 


spots. 
! t 


अ.क्र. 


अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची नियुक्‍ती ण 


नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 


3 


श्री. एच. व्ही. देशभ्रतार, भापोसे, 
| पोलीस अधीक्षक, बुलडाणा 


पोलीस अधीक्षक, धुळे 


' श्री. पी. एस. पाटणकर, भापोसे, 
: पोलीस 'अधीक्षक, हिंगोली 


पोलीस अधीक्षक, सिधुदुर्ग 


caf. के. जी. पाटील, a, 


। पोलीस अधीक्षक, नंदूरबार 


पोलीस अधीक्षक, हिंगोली 


_ ६  । श्री. एस. व्ही. कोल्हे, रापोसे, पोलीस अधीक्षक, महामार्ग सुरक्षा, 
पोलीस अधीक्षक, धुळे नागपुर 
७ | श्री. मधुकर वसावे, रापोसे, प्राचार्य, डी. टी, एस., नाशिक 
पोलीस अधीक्षक, महामार्ग सुरक्षा, नागपूर 
(बदली आदेशाधीन) 
८ | डॉ. जय जाधव, रापोसे, पोलीस अधीक्षक, महामार्ग सुरक्षा,पुणे 
पोलीस उपायुक्‍त, नाशिक शहर 
९ श्री. एस. आर. चव्हाण, रापोसे, पोलीस अधीक्षक, राज्य गुन्हे अन्वेषण 
: पोलीस अधीक्षक, महामार्ग, पुणे विभाग, पुणे (Raa पद) 
co डॉ. सुरेश मेकला, भापोसे , पोलीस अधीक्षक, सोलापूर (ग्रामीण) 
! पोलीस उपायुक्‍त, नागपूर शहर 
११ श्री. डी. एम. फडतरे, भापोसे, पोलीस उपायुक्‍त, पुणे शहर । 


92 


श्री. ए. आर. मोराळे, रापोसे, 


पोलीस अधीक्षक, सोलापूर (ग्रामीण) 
श्री. एम. के. भोसले, रापोसे, 
पोलीस उपायुक्‍त, अमरावती 
(बदली आदेशाधीन) 


अपर पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण 


(Raa पद) (संवर्ग पद) 
पोलीस उपायुक्‍त, ल-विभाग, बृहन्मुंबई 
(असंवर्ग पद) (रिक्‍त पद) 


पोलीस उपायुक्‍त, परिमंडळ-५, 
ठाणे शहर 


१४ श्री. बी. जी. शेखर, रापोसे, पोलीस अधीक्षक, महामार्ग सुरक्षा, 
नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत ठाणे 
श्री. एस. डी. आवाड, रापोसे, नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत "ग 
पोलीस अधीक्षक, महामार्ग सुरक्षा, ठाणे 

mA सी. जी. दैठणकर, भापोसे, पोलीस उपायुक्‍त, परिमंडळ-२, 
| पोलीस उपायुक्‍त, मुख्यालय, ठाणे शहर भिवंडी, ठाणे शहर 

१७ श्री. बी. एस. शिंदे, भापोसे, पोलीस उपायुक्त, परिमंडळ-३, 
पोलीस उपायुक्‍त, परिमंडळ-५, ठाणे शहर ठाणे शहर 

१८ | श्री. एस. टी. राठोड, TON, पोलीस उपायुक्त, मुख्यालय, ठाणे 
पोलीस अधीक्षक, ए.सी.बी., नांदेड शहर 

१९ | श्री. आर. एल. पोकळे, रापोसे, अपर पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण 

____ । महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक 

२० _ | श्री. कैसर खलीद, भापोसे, पोलीस उपायुक्त, रेल्वे, मुंबई 

__ समादेशक, रा.रा,पो.बल गट क्र.-४, नागपूर (संवर्ग पद) (रिक्‍त पदी) 
og] श्री. पी. सी. पाटील, रापोसे, प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, 


| अपर पोलीस अधीक्षक, बारामती, पुणे 


1 


नानवीज, जि. पुणे (Raa पद) 


KANSFE&POSTING\LetterCR222.09 SP GT 27.07.2009 


er hy ree ae 
ge 
i 


नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत 


पोलीस उपआयुक्त, परिमंडळ-१०, बृहन्मुंबई 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची —— नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 

22. श्री. आर. आर. ननावरे, रापोसे, अपर पोलीस अधीक्षक, चंद्रपूर 
पोलीस अधीक्षक, पीसीआर, औरंगाबाद (Raa पद) 

२३ | डॉ. प्रभाकर बुधवंत, रापोसे, ; पोलीस उपायुक्‍त, अमरावती शहर 

‘| पोलीस उपायुक्‍त, सोलापूर शहर 

२४ श्री. सी. के. कानडे, रापोसे, पोलीस उपायुक्त, बृहन्मुंबई 
पोलीस उपायुक्‍त परिमंडळ-२, नागपुर (असंवर्ग पद) (रिक्‍त पद) 

२५ | श्री. बी. एम. ग्वालबंसी, रापोसे, का वनी रा.रा.पो.बल, गट क्र-६, | 
समादेशक, रा.रा.पो.बल, गट क्र-३, जालना | धुळे 

२६ श्री. सी. एस. जानराव, रापोसे, । समादेशक, रा.रा.पो.बल, गट क्र.-५, 
समादेशक, रा.रा.पो.बल, गट क्र-६, धुळे दौंड, जि.पुणे 

२७ श्री. आर. एम. लाडके, रापोसे , समादेशक, रा.रा.पो. बल, गट क्र.-३, 
समादेशक, रा.रा.पो. बल, गट क्र.-५, दौंड, पुणे | जालना. 

२८ _ श्री. अमर जाधव, रापोसे, पोलिस उपायुक्त, गुन्हे प्रकटीकरण-१, 
पोलिस उपायुक्‍त, अभियान, बृहन्मुंबई बृहन्मुंबई (Raa पद) 

२९ श्री. एस. आर. पारसकर, भापोसे, पोलिस उपायुक्त, sect नार्काटीक 
नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत. सेल, बृहन्मुंबई (रिक्‍त पद) 

३० | श्री.ब्रिजेश बहादूर सिंग, भापोसे, पोलिस उपायुक्‍त, परिमंडळ-८ 
समादेशक, रा.रा.पो.बल, गट क्र-११, नवी मुंबई | बृहन्मुबई 

३१ श्री. पी. पी. मुत्याळ, भापोसे, पोलिस उपायुक्त, परिमंडळ-१०, 


बृहन्मुंबई 
३२ | afl. के. एम. एम. प्रसन्ना, भापोसे, नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत 


नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत 


३३ | af. आर. के. मोरे, रापोसे, अपर पोलीस अधीक्षक, खामगांव, 
पोलीस अधीक्षक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, जि. बुलढाणा 
नाशिक 

३४ | श्री. राजेश प्रधान, भापोसे, पोलीस अधीक्षक, यवतमाळ 
पोलिस अधीक्षक, गडचिरोली 

३५ श्री. एम. एम. रानडे, भापोसे, पोलिस उप आयुक्‍त, नागपूर शहर 
| पोलिस उप आयुक्त, बृहन्मुंबई (संवर्ग पद) (रिक्‍त पद) 

३६ «| श्री.यशस्वी यादव, भापोसे, पोलीस अधीक्षक, कोल्हापूर 
पोलीस अधीक्षक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, 
नागपूर 

३७ श्री. सी. जी. कुंभार, भापोसे, पोलीस अधीक्षक, लोहमार्ग, पुणे 
पोलीस अधीक्षक, कोल्हापूर 

| उ८ | श्री. नवीनचंद्र रेडडी, रापोसे, पोलीस उप आयुक्‍त, मुख्यालय, 

उपायुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई औरंगाबाद शहर 

३९ श्री. एस. डी. वाघमारे, रापोसे, अपर पोलीस अधीक्षक, बीड 
पोलीस उप आयुक्‍त, औरंगाबाद शहर | 

a श्री. पी, बी. सावंत, रापोसे, पोलीस उपायुक्‍त, दहशतवाद विरोधी 


पथक, मुंबई (रिक्‍त पदी) 


1211120 0-1)" १.७)५७॥८&0?(00511)४09॥,611(8()२222.09 SP GT 27.07.2009 


edt eh eae 


क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची नियुक्‍ती नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 
४५ | i. एस. एस. तडवी, रापोसे, पोलीस उपायुक्त, बृहन्मुंबई 
पोलीस अधीक्षक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, (असंवर्ग पद)(रिक्‍्त पदी) 
| नाशिक 
४२ | श्री. एच. एन. पवार, रापोसे, पोलीस अधीक्षक, नागरी हक्क 
प्राचार्य पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, अकोला संरक्षण, अमरावती 
(बदली आदेशाधीन) ( Raa पद) 
v3 | ah. एन. एम. पारधे, रापोसे प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, 
: प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, जालना नागपूर (रिक्‍त पद) 
श्री. एस. जे. सागर, रापोसे पोलीस अधीक्षक ए.सी.बी,, अमरावती 
पोलीस अधीक्षक, भंडारा (Raa पद) 
ry | श्री. व्ही. के. परदेशी, रापोसे पोलीस उपायुक्‍त, औरंगाबाद शहर 
| पोलीस अधीक्षक गु.अ.वि., औरंगाबाद | 
:. | श्री.एम.बी.तांबडे, रापोसे, समादेशक, भारत राखीव बटालीयन, 
पोलीस उपायुक्त औरंगाबाद शहर गट-१४, औरंगाबाद (रिक्‍त पदी) 
४७ | श्री.निशिथ मिश्रा, भापोसे, पोलीस अधीक्षक, भंडारा 
| पोलीस अधीक्षक, नक्षल विरोधी अभियान, नागपूर 
४८ | श्री. एस. जयकुमार, भापोसे, पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली 
अपर पोलीस अधीक्षक, अहेरी, जि.गडचिरोली 
५ श्री. एस. ए. मोहेकर, रापोसे अपर पोलीस अधीक्षक, जालना 
अपर पोलीस अधीक्षक, staring, जि.बीड (Raa पद) 
श्री. एस. टी. बोडखे, भापोसे मुख्य सुरक्षा अधिकारी, महाराष्ट्र 
पोलीस अधीक्षक, यवतमाळ विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
श्री. के. ई. जाधव, भापोसे पोलीस उपआयुक्त. नागपूर शहर 
| नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत (रिक्‍त पद) (संवर्ग पद) 
श्रीमती ए. एम. भित्रे, रापोसे पोलीस उपायुक्‍त, वाहतूक, उपनगरे, 
पोलीस उपायुक्त, मंत्रालय सुरक्षा, बृहन्मुंबई बृहन्मुंबई (Raa पद) 
5३ _ | श्री. एस. व्ही. शिंत्रे, रापोसे , पोलीस उपआयुक्त, बृहन्मुंबई 
_____ पोलीस उपायुक्त, ठाणे शहर (असंवर्ग पद)(रिक्त पद ) 
५४ | श्री. एम. जे. भोईर, रापोसे, पोलीस उपायुक्‍त, अभियान, बृहन्मुंबई 
पोलीस उपायुक्त, मुख्यालय-२, बृहन्मुंबई 
५५ श्री.निसार तांबोळी, रापोसे पोलीस उपायुक्त, गुन्हे शाखा, 
पोलीस उपायुक्‍त, परिमंडळ-८, बृहन्मुंबई प्रकटीकरण, बृहन्मुंबई 
श्री.एस.एच.महावरकर, रापोसे पोलीस उपायुक्‍त, मुख्यालय-२, 
: पोलीस उपायुक्त, नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत बृहन्मुंबई 


उपरोक्‍त नमूद अधिकाऱयांना सध्याच्या पदावरुन तातडीने कार्यमुक्त करुन त्यांच्या नवीन 
“व्या पदावर रुजू होण्यासाठी, महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी 
vaya ती कार्यवाही तात्काळ करावी. 


wT VRANSFE& POSTING \LetterCR222.09 SP GT 27.07.2009 


३. उपरोक्‍त अधिका-यांच्या सध्याच्या पदस्थापनेबाबत अथवा नविन नियुक्तीच्या ठिकाणाबाबत 
मा.न्यायालयाचे किंवा न्यायाधिकरणाचे काही आदेश असल्यास ते विचारात घेऊन पुढील कार्यवाही करण्यात 
यावी. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Qu 
( कैलास वि. बिलोणीकर ) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


* महालेखापाल-१/२, लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
* पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

* मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

* मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव 

* मुख्य सचिव यांचे सचिव. 

. मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 

° मा.राज्यमंत्री (गृह) (शहरे) यांचे खाजगी सचिव 

° मा.राज्यमंत्री (गृह) (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव 

* अधिदान व लेखा अधिकारी/निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

रि प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 

* प्रधान सचिव (अ. व सु.), यांचे स्वीय सहायक. 

* लेखा अधिकारी, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
रि कक्ष अधिकारी, पोल-१(अ), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

* निवडनस्ती (पोल-१) 


D:\new pol- I\TRANSFE&POSTING\LetterCR222.09 SP GT 27.07.2009 


